Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ६१ ] 


गुरूवार , नोव्हेंबर १६, २०१७/ कार्तिक २५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६५ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल . 


क्रमांक मनपाना - नरवि - कलम- ३७- २४२६- २०१७ . 


प्रन्या 


नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन अधिसूचना , 
नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६ - २६४३ - प्र . क्र . ३०० ( अ)- १९९७ - नवि -९ , दि . ०७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती 
दि . ०१ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस 
२४०० - १६२८ - सी . आर.- २०० -नावि-९ , दिनांक १०- ९ - २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ -९ - २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच 
शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०१ -८८५-प्र .क्र .- ७६ / नवि -९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार 
प्रन्यासच्या क्षेत्रांअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला — नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे . 

नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारीत विकास योजनेत महराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचेनागपूर महानगरपालिकेने ठरविले आहे . 

नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत सोनेगाव जलाशय (Sonegaon Tank ) म्हणून नामनिर्देशित असलेली जागा शासन अधिसूचना 
क्र . TPS - 2491 - 1835 -CR- 86 - 91 - UD- 9 , दि . १५ ऑक्टोबर २००३ नुसार हेरीटेज संवर्धन स्थळाच्या यादीतील अनुक्रमांक १२९ वर ग्रेड- || 
हेरीटेज संवर्धन स्थळ अंतर्गत समाविष्ट आहे . सदर तलावाचे नगर भूमापन विभागाच्या मोजणीनुसार नकाशाप्रमाणे असलेले एकूण क्षेत्र १६.५९ 
हेक्टर असून या तलावाची मालकी खाजगी आहे . 

करीता नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजे सोनेगाव , खसरा क्र . २३ नगर भूमापन क्र . २९ आराजी १६. ५९ हेक्टर जागा नागपूर शहराच्या 
मंजूर विकास योजनेत सोनेगाव जलाशय म्हणून नामनिर्देशित आहे . या जागेची सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता असल्याने व ही जागा संपादित 
करण्याचा नागपूर महानगरपालिकेचा मानस असल्याने , मौजे सोनेगांव , खसरा क्र . २३ , नगर भूमापन क्र . २९ , आराजी १६. ५९ हेक्टर जागा सोनेगाव 
तलावाचे सौंदर्याकरण व पुनःरूज्जीवन ( Beautification & Rejuvenation of SonegaonTank) यास्तव आरक्षित करण्याकरीता महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक ११४, दिनांक १६- १० -२०१७ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 

उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग, श्री . छत्रपती 
शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , “ बी ” व “ सी ” विंग , तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग , सिव्हिल लाईन्स , नागपूर- ४४० ००१ या पत्त्यावर 
ना .- एक - अ- १ (१५२२ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १६, २०१७/ कार्तिक २५ , शके १९३९ 


कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते 
की , ही सूचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती 
महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी 
सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
ferich 94 TERR , 2090 . 


अश्विन मुद्गल , 

3trycha , 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


HTT 9- 34 (37841 .) (Alfa .g .) H . TIT . F1 ., 37. $5 . 9 & & . 

BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 
Modification under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . — 

No . NMC - TPD -Act- 37 - 2426 - 2017 . — 

The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , Section 31 ( 1 ) has been partially sanctioned by the Govt. vide 
Urban Development DepartmentNotification No . TPS -2496 - 2643 -CR - 300 ( a ) - 97 -UD - 9 , dt. 7th January 2000 
and came into force from 1st March 2000 . Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide 
GovernmentNotification No. TPS - 2400 - 1628 -CR -200 - 2000 -UD - 9 , dt. 10th September 2001 and came into 
force from dt. 21 stSeptember 2001. Also Nagpur Municipal Corporation has been declared as the ‘ Plan 
ning Authority for Nagpur City except the areas covered under seven scheme vide Govt. Notification No . 
TPS - 2401 -855 -CR - 76 -UD - 9 , dt. 27th February 2002 . 

In the said Revised sanctioned Development Plan , the Municipal Corporation is desirous ofmaking 
somemodifications u /s 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below : 

“ As per sanctioned Development Plan of the Nagpur City , a land which is designated as Sonegaon 
Tank ’ is included as Grade - IIheritage Precinct at Sr. No . 129 in the list of Heritage Building s and Conser 
vation Areas as per Govt. Notification No. TPS - 2491 - 1835 -CR -86 - 91-UD - 9 , dt. 15th October 2003 . As 
permeasurementmap of City Survey Department, the total area of said Tank is 16 .59 Hectare and having 
private ownership . 

In the sanctioned Development Plan of Nagpur, the land bearing Khasara No . 23 CTS No. 29 of 
Mouza Sonegaon within NagpurMunicipal Corporation Limit , admeasuring 16 .59 hectare is designated as 
Sonegaon Tank . This Land is necessary for Public use and Nagpur MunicipalCorporation is desirous to 
acquire . Hence , as per Section 37 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , Nagpur 
Municipal Corporation has decided to modify the land bearing Khasara No. 23 , City Survey No. 29 of 
Mouza Sonegaon admeasuring area 16 .59 Hectare as a reservation of " Beautification & Rejuvenation of 
Sonegaon Tank ” in sanctioned DevelopmentPlan ofNagpur. 

The Nagpur Municipal Corporation has passed the resolution vide Resolution No . 114 , dt. 16 - 10 - 2017 
to make the aforesaid modification . 

The part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept open 
at the office of the Town Planning Deptt ., Wing B & C , Third Floor, Chhatrpati Shivaji Administrative Building , 
Mahapalika Marg . Civil Line, Nagpur - 440 001, Nagpur Municipal Corporation , for inspection by public during 
office hours on all working days . The suggestions and objections which may be received to Municipal 
Corporation in respect of the said modification to be Development Plan within a period of one month from 
the date of publication of this notice , will be heard by the Municipal Commissioner before submitting the 
said modification proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 15th November 2017 . 


ASHWIN MUDGAL , 

Commissioner, 
Nagpur Municipal Corporation ,Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


